जिल्हा क्रीडा संकुल- पुणे (बारामती), 
जिल्हा क्रीडा संकुल- नांदेड, जिल्हा 
क्रीडा संकुल- बुलढाणा व जिल्हा क्रीडा 
संकुल- रत्नागिरी या चार क्रीडा 
सकुलांना पूरवणी मागणीद्वारे मंजूर 
झालेला निधी वितरीत करणेबाबत- 
लेखाशिर्ष (२२०४-१८२७) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जिक्रीसं-१५२१/ प्र.क्र. २७०/क्रीयुसे-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ मार्च, २०२२ 


वाचा:- १) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्र.राक्रीधो-२००३/प्र.क्र.११/क्रीयुसे-१, 
दिनांक २३ मार्च, २००३. 
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्र.राक्रीधो-२००९/(प्र.क्र.२५/०९)/ 
क्रीयुसे-१, दिनांक २१ मार्च, २००९. 
(३ वित्त विभाग, शासन पत्र क्र.पुरक २९२१/(७१/२१)/अर्थसंकल्प, दिनांक ४ जानेवारी, 
२०२२. 
प्रस्तावना :- 
जिल्हा क्रीडा संकुल - पुणे (बारामती), जिल्हा क्रीडा संकुल - नांदेड, जिल्हा क्रीडा संकुल- 
बुलढाणा व जिल्हा क्रीडा संकुल-रत्नागिरी या क्रीडा संकुलांसाठी संदर्भ क्र.३ अन्वये लेखाशिर्ष 
२२०४-१८२७, ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या खाली डिसेंबर २०२१ च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये 
रु.२३००.०० लक्ष इतका निधी पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आला आहे. 
ळेखाशिर्ष २२०४-१८२७ खाली ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दीष्टाखाली 
अर्थसंकल्पीत रु.४५००.०० लक्ष तरतूदीपैकी अवितरीत रु.३५००.०० लक्ष तरतूद व पूरवणी 
मागणीद्वारे मंजूर झालेली रु.२३००.०० लक्ष तरतूद अशी एकूण रु.५८००.०० लक्ष इतकी तरतूद 
उपलब्ध आहे. पूरवणी मागणीद्वारे चार जिल्हा क्रीडा संकुलांसाठी एकत्रित मंजूर झालेल्या 
रु.२३००.०० निधीमधून, वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक १४.१०.२०२१ मधील निर्देश्ञांनुसार ६० 
टक्के म्हणजे रु.१३८०.०० लक्ष निधी वितरीत करण्यास नियोजन विभाग व वित्त विभागाने मान्यता 
दिलेली आहे. सदर उपलब्ध रु.१३८०.०० लक्ष निधीचे वाटप उपरोक्‍त चार जिल्हा क्रीडा संकुलांना 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


जिल्हा क्रीडा संकुल - पुणे (बारामती), जिल्हा क्रीडा संकुल - नांदेड, जिल्हा क्रीडा संकुल- 
बुलढाणा व जिल्हा क्रीडा संकुल-रत्नागिरी या क्रीडा संकुलांसाठी लेखाशिर्ष २२०४-१८२७, ३१- 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या खाली डिसेंबर 2029 च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये रु.२३००.०० लक्ष 
इतका निधी पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आला आहे. पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर रु.२३००.०० 


शासन निर्णय क्रमांकःजिक्रीसं-१५२१/ प्र.क्र.२७०/क्रीयुसे-१ 


निधीच्या ६० टक्के म्हणजे रु.१३८०.०० लक्ष निधी उपरोक्‍त चार जिल्हा क्रीडा संकुलांना वितरीत 
करण्यास नियोजन विभाग व वित्त विभागाने मान्यता दिळी आहे. वितरणासाठी उपलब्ध 
रु.१३८०.०० लक्ष निधीचे प्रत्येकी रु.३४५.०० लक्ष याप्रमाणे वाटप करण्याचा निर्णय झासनाने 
घेतला आहे. याअनुषंगाने लेखाशिर्ष २२०४-१८२७ अंतर्गत ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या 
उद्दीष्टांखाळी चार क्रीडा संकुलांना खालील अटी/हशार्तीच्या अधिन राहून पुढील TRA नमूद 
केल्यानुसार निधी वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | क्रोडा संकुलाचे नाव लेखाशिर्ष वितरणासाठी मंजूर 
निधी (रु.लाखात) 
क | जिल्हा क्रोडा संकुल, पुणे (बारामती) २२०४-१८२७ ३४५.०० 
Q जिल्हा HIST संकुल, नांदेड २२०४-१८२७ ३४५.०० 
3 जिल्हा DIST संकुल, बुलढाणा २२०४-१८२७ ३४५.०० 
४ जिल्हा क्रीडा संकुल, रत्नागिरी २२०४-१८२७ 384,00 
एकूण- रुपये १३८०.०० 
अटी//ार्ती:- 
१) सदर जिल्हा क्रोडा संकुलांच्या संकुल समित्यांना बांधकामाच्या प्रगती अहवालानूसार 


अनुदान वितरीत करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 
सदर HIS संकुलांच्या सुधारीत अंदाजपत्रक व आराखडयांना राज्य Hist विकास 
समितीची कार्योत्तर मान्यता घेण्यात यावी. 
ज्या उद्देशासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याव्यतिरिक्त इतर उद्देशासाठी खर्च 
करता येणार नाही. तसेच, निधी इतर लेखाशिर्षाकडे वळविता येणार नाही. 

४ बांधकाम विषयक प्रस्तावासंदर्भात प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता तसेच 

आव्यक तेथे राज्य क्रीडा विकास समितीची मान्यता घेण्याची कार्यवाही करावी. 

५) खर्च झालेल्या निधीचे विनियोग प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक राहील. 
२. उपरोक्त अटी व शर्तीचे पालन करणे आवश्यक राहील. या अनुषंगाने काही वाद 
उद्भवल्यास शासनाचा निर्णय अंतिम राहील. 


डे 


AN 
— 


३. यावर होणारा खर्च, “मागणी क्रमांक ई-३, प्रधान लेखाश्ीर्ष २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, 
१०४, क्रीडा व खेळ, (१६) (०२) क्रीडा संकुलांची स्थापना, (२२०४ १८२७), ३१, सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली सन २०२१-२२ या चालू आर्थिक वर्षात मंजूर तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःजिक्रीसं-१५२१/ प्र.क्र.२७०/क्रीयुसे-१ 


४. यासाठी लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व 
आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. 

५. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभाग, अनौ.संदर्भ क्र.२३/१४७१, दि.१९.०१.२०२२ व वित्त 
विभाग, अनौ.संदर्भ क्र.९८/२०२२/व्यय-५, दि.२८.०१.२०२२ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०७१५१२३५०१२१ असा आहे. सदर आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
५ wa t i M a d h U ka | टू “to overex Or nav 


5.4.20=82e1d6f07c5cabf5884958ee70015d36b35b2c07e970 
Ofe62cba2439a81b4be4, 


Nanal al 
(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य. 
२. मा.मुख्य मंत्री यांचे सचिव, 
३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
४. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक सेवा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


५. मा.राज्यमंत्री (क्रीडा व युवक सेवा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

७. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

९. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०. महाळेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 

११. महाळेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 

१२. उपसंचालक (क्रीडा) पुणे/नांदेड/बुलढाणा/रत्नागिरी (संचालनालयामार्फत) 

१३. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, पुणे/नांदेड/बुलढाणा/रत्नागिरी (संचालनालयामार्फत) 
१४. जिल्हा कोषाधिकारी, पुणे/नांदेड/बुलळढाणा/रत्नागिरी (संचालनालयामार्फत) 
१५. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे/नांदेड/बुलढाणा/रत्नागिरी (संचालनालयामार्फत) 
१६. वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई. 

१७. कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. निवड नस्ती (क्रीयुसे-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


